महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दुरध्वनी क्र.०२२-२२७९४१७२ / २२७९३३४४ Email ID : adm3-gad@mah.gov.in 


क्रमांक : सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (9-3) दिनांक :- २३/०२/२०२४ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (संबंधित), 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२०२४ मधील 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 
dear: १. विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचे पत्र क्र. 
विप्रप्रसं/ कक्ष-२/ कावि/ ४२/२०२३-२४, दिनांक १४/०२/२०२४. 
महोदय, 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक 23.08.2099 नुसार विहीत केले आहे. तसेच शासन 
अधिसूचना क्र.टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ अनुसार महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ विहित करण्यात आळेळे आहेत. त्यानुसार मंत्रालयीन लिपिक- 
टंकलेखक संवर्गाकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (aren यांच्या नियंत्रणाखालील 
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचेमार्फत खाली नमूद प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


प्रपत्र | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण स्थळ | संपर्कासाठी व्यक्तीचे | कालावधी कार्यमुक्त । प्रशिक्षणार्थी 
संस्थेचे नांव दूरध्वनी क्रमांक (दिनांक) करण्याचा ची संख्या 
नांव दिनांक 
| विभागीय । विभागीय दूरध्वनी क्रमांक 0243 - | ०४-०३-२०२४ | ०१-०३-२०२४ ०० 
प्रशासकीय | प्रशासकीय २४५३३६६, ते (म.नं.) 
प्रशिक्षण । प्रशिक्षण संस्था, । सत्र समन्वयक:- १५-०३-२०२४ 
संस्था, नाशिक, श्री. मंदार मोहिते 
नाशिक । विभागीय आयुक्‍त | मो-९१५८८६८८५८ 
नाशिक कार्यालय 
आवार, 
नाशिकरोड- 
४२२१०१ 


२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २३१७/प्र.क्र.३८/का.१७, दिनांक २०-०८-२०१८ महाराष्ट्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन दुय्यम 
मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित लिपिक- 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (१४-आ) 


टंकलेखकांच्या Mase उक्त शासन निर्णय संबंधित मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच त्यानंतर 
त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा घेण्याबाबत 
संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने द्याव्यात. 
३. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी सोबतच्या 
प्रपत्र-१ प्रमाणे कृपया पहावी. 
४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, 
२०२२ अनुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. या विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ 
नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण 
घेण्यात येणार असल्यामुळे सर्व संबंधित लिपिक-टंकलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पूर्ण होणे जरुरीचे 
आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. 
५. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकळेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे 
शक्‍य नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त 
करण्याची कार्यवाही परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास 
(कार्यासन-प्रशा-३ (१४ अ) ) पाठविण्यात यावी. 
६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 
७. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान (eq प्रमाणे) विचारात घेऊन आवऱ्यक कपडे, ट्रॅक सूट व 
स्पोर्टस शूज नेण्याची काळजी प्रशिक्षणार्थींनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकापूर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये उपस्थित राहणार असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार आहेत 
किंवा कसे याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पूर्व कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षणा 
दरम्यान शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना संबंधित 
विभागाने प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 
८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी 
कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण AAT (dirrati.nsk- 
mah@gov.in) तसेच या कार्यासनास (adm3-gad@mah.gov.in) पाठविण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१७२२४१७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आपली, 
Digitally signed by AASHATA KAMOSH DESAI 


A KS H ATA a CN र 0000000 ,७-॥९, 5 > 
aharashtra, O = 
KAMOSH DESAI  tscunceranuert १० 


Date: 2024.02.23 17:31:57 +05'30' 
(अ. का. देसाई) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
२ उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (१४-आ) 


३) संचालक, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, विभागीय आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, 
नाशिकरोड- ४२२ १०१ 


छो उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
4) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

&) अवर सचिव (कार्यासन-१२-अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७  निवडनस्ती rat wane 3) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


[1 प्रत्रष 111 | 11_| -१ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी दिनांक ०४/०३/२०२४ ते १५/०३/२०२४ 
णि विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक, विभागीय आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, नाशिकरोड -४२२१०१ 
सत्र संचालक :- श्री शाम जोशी (सहायक प्राध्यापक वर्ग १ तथा सहा.संचालक (कृषि) - मो-९८५०७५९१६१ 
प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र समन्वयक श्री. मंदार मोहिते मो.९१५८८६८८५८ यांच्याशी संपर्क साधावा . 
Whatsapp मोबाईल ई-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
क्रमांक 
३ [| oe ५ गी 
हर्षाली नितीन साळुंखे ९१६७२९१८८९ | harshali.salunkhe@ mah. gov.in सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री वंश मिलिद तरे ७७३८५०१७२७ सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री lates निवास बरकाडे ७०२०९५७८३९ nivasbarkade439@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
श्रीमती |पुनम बिभिषण नवाळे ९६३७००३००७ 001१७९७७9॥)81.000) सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री ।रोहन अधिकराव जाधव ९१७२५६३७८ rohanadhikraojadhav 98 3°0@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री ।वैभव शंकर भुसे ९९७००७९१८८ vaibhavbhuseo20 %9@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री ।यशोधन बाबुराव पाटील ९७६५२५८६९३ yashodhanpatild &§ 3@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री निलेश दिपक fer ९६५७६२५७२५ nileshmirganeS8@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री jaf महादेव गीते ८०८०३१९९०३ sachingite438@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री गणेश दिलीप ढाणे ८६००८३६३४४ gdhane3@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री विश्वनाथ भारत होनराव ८६००३२७३८९ honraovb@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
श्री (सारंग संजय भापकर ९५९४४९१६६३४ गृह विभाग 
श्री सौरभ दत्तात्रय ढ्गे ७२०८८६०८६२ srbhdhage3¢&@gmail.com We विभाग 
श्री रोहन प्रकाहा कारंडे ८६९८५२३६७६ rohan.karande.444@gmail.com We विभाग 
श्री वैभव केशवराव शिदे ९०२८०६०३७६ shindevaibhav2&0@gmail.com We विभाग 
श्री |विजय दिलीप जोशी ७६२००९१८५९ vijayjoshi2449@gmail.com Te विभाग 
श्री ।|निखील सुनिल तावडे ७७७६९७२७३७ nikhiltawade498@gmail.com We विभाग 
श्री नामदेव म दैव दामोदर काकडे ८३०८६५५२८२ namdeokakde4¢ @gmail.com We विभाग 
प्रियंका विष्णू वाघ ९६३७९११८९६ priyankawagh8&@gmail.com We विभाग 
मिनाक्षी आनंद नांदेल महसूल व वन विभाग 
रामदास खेडकर ९९२२९४४४७४ rameshkhedkaro%@gmail.com महसूल व वन विभाग 
अनिकेत विनायक पस्तापुरे ८३२९०३३२७९ 9॥९७08$900॥॥/७०४(७9॥8॥॥.०0॥) महसूल व वन विभाग 
कुणाल रमेश राठोड ८३०८०६७५९७ krr9208&@gmail.com महसूल व वन विभाग 
सोमनाथ भारत काळे ८४८५८८८१४८ kalesomag@yahoo.com महसूल व वन विभाग 
श]ेलेश यमना पोटे ७३८५०८७२५८ 0०889॥89॥185801५७७४७०॥॥8॥.७0॥) महसूल व वन विभाग 
प्रकाश बोरकर ८८८८१८०७८५ rameshborkar39@gmail.com महसूल व वन विभाग 
चघनऱ्याम संखे ८६५५३८७१८९ ssankhe2048@gmail.com पशुसंवर्धन » दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
दादासाहेब पोपट ८६६९०३०१०२ dadak2o4299@gmail.com WMA, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
सोमनाथ उत्तम म्हस्के ९८६०६१४२९५ somamhaske@gmail.com पशुसंवर्धन ,» दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
किरण संजय कुरकुटे ९०२८६६८०५२ kirankurkute424@gmail.com पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
श्रीमती |सपना बाबुराव देवकाते ७०६६०५४०४७ sapnadevkate¢ ¢@gmail.com पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
३२ «| श्रीमती Jer ठकाराम दांगडे ७०५७८१४३०८ dangadekaveri@gmail.com कृषि, WMA, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
३३ | श्रीमती |किर्ती दिनकर शिक ९७६३३३२८८२ kdgungun@gmail.com शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
३४ श्री बाबुराव कुंडलिक मिसाळ ७९७२७०५५७२ baburao3304@gmail.com शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
३५ श्री [पवन बाळू पुरी ७८७५५३७९७६ pavanpuri9o4838@gmail.com शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
३६ । श्रीमती ।वर्षा बन्सी जगताप ७२७६६९४१९६ varshajagtap2994@gmail.com शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
३७ श्री विरेंद्र प्रभाकरराव थोरात ९१७५७४७०५७ शॉलाताचा९८७७9॥॥8.0011) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
३८ श्री (संकेत सतिठा निमसे qnimasesanket9884@gmail.com नगर विकास विभाग 


३९ श्री रामेश्वर अंबादास दुबाळे ९६२३१४४१४३ rameshwardubale@gmail.com नगर विकास विभाग 
Yo श्री ।गोपाल रविंद्र वानखेडे ७९७२२७२८३० wankhedegopalr@gmail.com नगर विकास विभाग 
४१ श्री राजेश आनंदराव भंडारे ७४९९१७७०२८ bhandarerajeshgo8@gmail.com नगर विकास विभाग 
82 श्री |प्रसाद रघुनाथ काटाळे ७४२०९११२८३ 098$90९६918९६७011811.0011) वित्त विभाग 
83 श्री सागर तानाजी पवार १७६७ sagarpawar290§&@gmail.com वित्त विभाग 
BY श्रीमती नुतन संजय रेडेकर madhvi3282@gmail.com वित्त विभाग 
४५ श्री ।प्रणिल बाबासाहेब विरोळे ८३५६०१६९२७ Po सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४६ | श्रीमती |रिध्दी रामचंद्र कडव ८७७९९९७२७ शिया सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
89 श्री ।क्र्षिकेडा apa कुडा Wer ९१५८७१६६५० rushikeshkhetre@gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
Be श्री [स्वप्नील संजय साळुंखे ७४४७३४४८३२ sssalunke3¥3@gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४९ श्री तुकाराम सटवाजी मुंगल ७३७८५४१६८२ tukarammungal4888@gmail.com जलसंपदा विभाग 
4o श्री. औदुंबर 4 गजेंद्र जगताप ९०९६१९८५६५ audumbar jagtap9%3 49@gmail.com जलसंपदा विभाग 
५१ श्री आदित्य सुभाषराव भोजने ८६९८९२०३१२ mr.adityabhojane@gmail.com जलसंपदा विभाग 
५२ | श्रीमती अंकिता किशोर राख ८३०८४४१९९८ ankitarakh¢ ¢@gmail.com जलसंपदा विभाग 
43 श्रीमती प्रतिक्षा बापू गाडेकर ८८०६५१६१०० gadekarpratiksha@ymail.com जलसंपदा विभाग 
GY श्रीमती |सायली बापूराव पाटील ९६०४०७४८८४ sayalibpatil48§@@gmail.com जलसंपदा विभाग 
YY श्रीमती ।कौसर ated मुतवल्ली ८८५७८९१२४८ kausarmutawalli@gmail.com जलसंपदा विभाग 
GE श्रीमती स्वप्नाली हणमंत पाटील ८८२८६७३३६५ patilswapnali283@gmail.com जलसंपदा विभाग 
श्रीमती कल्पना लक्ष्मण मुकाडे (कल्पना | ७७४१०७३३२९/ विधि व न्याय विभाग 
PY GEN) ९०२१९१३८२४ 
नितीन तानाजी भोसले ७३८७०४२२०१ niteen.bhosale44@gmail.com विधि व न्याय विभाग 
अजय आबासो मोरे ९७६६५८६०८१ ajaymoreodo<@gmail.com विधि व न्याय विभाग 
प्रिया शांताराम पेडणेकर ९६८९८७५०८९ pednekarpriya’ Y@gmail.com विधि व न्याय विभाग 
निखिल संतोषकुमार रोकडे ८८०५२६५३२९ nikhilrokade4o¢@gmail.com उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शांताराम भिवाजी आंधळे ९९२१७७७३७८ shantaram.andhale@gmail.com उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
अशोक लहानुजी खाडे ९३५९८६९७९७ khadeashoko2@gmail.com उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
सागर नामदेव बोराडे ८६६८७११९०६ sagarboradela4o@gmail.com उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
माधुरी संजय सांगळे ८०८७३५३०७३ madhuarisangle123@gmail.com उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
अमोल ल लक्ष्मण नागरगोजे ]गरगोजे ७८२१९५६१९१ amolnagargoje30@gmail.com ग्राम विकास विभाग 
चेतन अरविद पाटील ७३५०२७५८५६ chetanpatil49oo@gmail.com ग्राम विकास विभाग 
माया वसंत वायकर ८८८८९०२९८१ mayawaikar93@gmail.com ग्राम विकास विभाग 
तुषार श्रीहरी जाधव ९६२३५३९७१७ एछक्ञाह्ाडं8018/१९९५७91)18॥.001) ग्राम विकास विभाग 
गायत्री बबन चितळकर ९९७५००२८५८ kabudkegayatri@gmail.com ग्राम विकास विभाग 
राहूल रमेश खांबाडकर ७५८८८८७८५२. | khambadkarrahul24 @ gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
भगवान हनुमंत शिंदे ९७०२४६५३१२ bhshinde2o24@gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रकाश आबासोा बाबर ९९६०२९४२४८ babarprakash&@gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
लक्ष्मण भाऊराव चंदापुरे ७०८३६६४३० chandapurel423@gmail.com नियोजन विभाग 
मुंजा लक्ष्मण पांचाळ ८००७६९५०५८ munjapanchal@gmail.com नियोजन विभाग 
श्रीमती RIS मधुकरराव मोरे ९८६७२०६८४६ moreo4rutuja@gmail.com नियोजन विभाग 
सागर पोपट कळमकर ९९२२२८९७४० sagarkalamkarooy@gmail.com नियोजन विभाग 
शेषराव औदुंबर आंगुडे ९६६५८७३८४२ audumbarpatoda@gmail.com सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
श्रीमती |दिपाली किसन भालेराव (श्रीमती ९१६७१५२७६७ dipalibnaIo@gmail.com सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
दिपाली मयूर पानसरे) 
८० श्री श्रीकांत अनिरुध्द वानखडे ७७४३८९४०७६ shrikantwankhade2<@gmail.com संसदीय कार्य विभाग 
८१ श्री गणेडा रमेश पांढरे ९६७३०७४४९२ ganeshpandhre&&¢ @gmail.com गृहनिर्माण रमाण विभाग 
८२ श्रीमती अमृता अशोक जाधव ९३२२९४४२७२ amrutajadhavI022@gmail.com गृहनिर्माण रमाण विभाग 


८ 


अतुल शिवाजी देशमुख 


८१०८०५०४४२ deshmukhatul489988@gmail.com 


3 श्री 
८४ श्रीमती |तेजश्री बाजीराव तांबेकर ७८८८०६९४०१ tejaswinitambekar288@gmail.com 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


८५ श्री भानुदास सुभाष भोसले ७७२१८६३६७१ ७॥8॥॥085.010589॥8१(89118॥.001) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


८६ | श्रीमती |दिपिका महादेव सराय ९२८४०६६२३६ saraideepika@gmail.com सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
तेजश्री जयवंत गुरव ९८९००८०३०० tejashrigurav9&8 &@gmail.com सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
रुचिता कृष्णराव करोले ९९७०९५६७३० ruchitakarole< &@gmail.com सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


Xe 


८८ | श्रीमती रु 
A मोतीराम सोपान पौळ ८३९०७९२०५४ poul.motiram2&@gmail.com वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्र्व्ये विभाग 


९० श्री वाल्मीक शांकर जाधव ९५५२२४४२८५ ४७॥॥९१४६९५७9118॥1.001) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
९१ श्री शुभम मारोती महानवर ७७०९०३०६३७ आदिवासी विकास विभाग 
९२ श्री संग्राम शिवाजीराव फलफले ९९२२२१५५३१ sangramf429@gmail.com आदिवासी विकास विभाग 

श्री 


बिरदेव आनंदराव पाटील ९५१८९६०१०० birdevanandraopatil@gmail.com सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


सुवर्णा मोठाभाऊ शिरसाट shirsathsuvarnagg@gmail.com कोडशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
९६ श्री [दिपक संजय गवारे ८६९८३६५४४६ dipakgaware%8<g@gmail.com पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
९७ श्रीमती ज्योती वसंत चव्हाण ९३२२३००६४२ ]/०॥०१००१७0५॥४॥.०७०0॥) अल्पसंख्याक विकास विभाग 
९८ श्री |आकाडश नारायण पिराणे ८८८८२९४४९६ akashpiraneogo2@gmail.com इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग 
९९ श्री [सुरज शिवाजी हारुगडे ९०४९५२०६१२ surajharugade@rediffmail.com मृद व जलसंधारण विभाग 


|_१०० | श्रीमती |अबोली मधुकर गायकवाड ७२७६७१४४९४ aboligaikwad&4@gmail.com दिव्यांग कल्याण विभाग 


